भाषा संचालनालयातील अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ ते 
दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र. १५/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-१००३/६५१/प्र.क्र.४८/२००३/२०ब, 
दि. १३.०१.२००४. 
२) मराठी भाषा विभाग,शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१५/आस्था-२ दि.११.०३.२०१९. 
३) भाषा संचालक,भाषा संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.पदनि २०१८/१२८/१३९९ /चौदा, 
दि.०३.०९.२०१९ चे पत्र. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११.०९.२०१९ 


शासन निर्णय 
मराठी भाषा विभागाच्या अधिनस्त भाषा संचालनालय, मुंबई (मुख्यालय) व भाषा संचालनालयाच्या 


अधिनस्त असलेल्या नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार विभागीय कार्यालयातील एकूण १६ अस्थायी 
पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. 

२. तद्नंतर, संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्ताव विचारात घेता संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारांतर्गत, खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे भाषा संचालनालय, मुंबई 
(मुख्यालय) व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद विभागीय कार्यालयातील एकूण 
१६ अस्थायी पदांना विहित अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत पुढे चालू 


ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे.. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप -२०१९/प्र.क्र. १५/आस्था-२ 


अ.क्र यालयाचे नाव पदनाम अस्थायी वेतनश्रेणी (रुपयात) 
पदसंख्या 
शि भाषा संचालनालय, | अनुवादक (मराठी) ६ (एस-१३) - ३५४००--११२४०० 
मुंबई (मुख्यालय) 
लघु-टंकलेखक (मराठी) शिळ डा (एस-८) - २५५००--८११०० 
वाहनचालक La | (एस-६) - १९९००--६३२०० 
एकूण (१) ८ 
२२ | भाषा संचालनालय 
विभागीय कार्यालये 
१) नवी मुंबई विभागीय सहायक भाषा | (एस-१६) - ४४९००--१४२४०० 
संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली) 
लिपिक-टंकलेखक या (एस-६) - १९९००--६३२०० 
चपराशी किल (एस-१) - १५०००--४७६०० 
२) पुणे अनुवादक (मराठी) i as = (TA-93) - ३५४००--११२४०० 
३) नागपूर वरिष्ठ लिपिक i: as | (एस-८) - २५५००--८११०० 
लिपिक-टंकलेखक i पै _.| (एस-६) - १९९००--६३२०० 
४) औरंगाबाद अधीक्षक हि (एस-१४) - ३८६००--१२२८०० 
अनुवादक (मराठी) गि (एस-१३) - ३५४००--११२४०० 
एकूण (२) ८ 
एकूण अस्थायी पदे १६ 
(१--२) 
३. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडएफ-०१,२०५२, सेक्रेटरिएट- सर्वसाधारण सेवा, ०९०, 


सेक्रेटरिएट (००) (०२) भाषा संचालक (अनिवार्य) (२०५२ ५०६३) ०१ वेतन” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा व तो सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र. १५/आस्था-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२५१४५४२११४३३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MANGESH ___ pansHugaw KUDTARKAR 


DN: CN = MANGESH 


PA RS H U RA PARSHURAM KUDTARKAR, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 
M GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = 


KUDTARKAR Dat: 20 9.09.26 12:16:48 
(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
१ 
२ 
३ 


भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०००५१. 

महालेखापाल-१/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई. 

महालेखापाल-१/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,मुंबई 

महालेखापाल-२ /(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,नागपूर. 

महालेखापाल-२ / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

९) कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 

१०) भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 
(भाषा संचालनालयामार्फत) 

११) वित्त विभाग (व्यय-४) व वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 

१३) निवडनस्ती. 


oc 
we i Ss aS SS SS 


भु 
& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


